केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. ३२३.७२ कोटी) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : 03 मार्च, २०२३ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 

३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- 33, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 

५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेश 
क्र.मजीप्रा/मुअ ठाणे/ ठाणे महानरगपालिकेच्या पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था 
बळकटीकरण व विस्तारिकरण करणे/तांशा-१/३४८७, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२. 

६. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ५ 
अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास 
राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. 
सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


०१. 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत ठाणे महानगरपालिकेच्या रु. ४५०.०० कोटी 


प्रकल्प किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय 


आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 

(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प । केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या 
२५%) ४५%) 30 %) 
2 3 8 
au 323.02 ८०.९३ १४५.६७४ ९७.११६ 
महानगरपालिका न न ी ” 
०२. ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
Sr. No. Project Components Cost 
A For Manpada 
1 Providing & Constructing 1 nos Master Balancing Reservoirs of LOML at 128186200 
Patalipada for North zone of Thane City. 
2 Providing, laying of Gravity Feeder Network from MBR to ESR SUMPS from 547931110 
150mm to 1500mm dia MS DI/MS of 14.452 Km 
Providing and constructing commissioning of new Pumping Machinery at new 
3 locations & revamping of existing pumping machinery and allied electrical 65646053 
works including automation of pumping stations at various zones 
4 Providing, laying of Rising main Network from sumps to ESR from 200 mm 31144210 
to 1500mm dia DI K-9 for the length of 1.203 Km 
5 Providing & Constructing Elevated Service Reservoirs from 2.5 ML and 71496190 
staging height from 20 to 30M 2-2 no's of ESR 
| 6 | Water Supply Distribution Network for 94 nos of DMA pipe dia range from 129967289 
150mm to 600m dia Dil K-9 and length of 23.407 Km 
7 Providing and fixing Full Bore Electromagnetic Bulk Water Meter in feeder 26663327 
main, ESR Inlet and DMA meter for Equitable Water Distribution in Network 
शिक Construction of Plinth Protection, Compound Wall Watchman Cabin & 18035100 
Miscellanedus work in ESR Campus 
| 9 | National Highway crossing by Trenchless Technology for Pipeline Laying 20908370 
10 Road Restraining: Repaus for Excavated trenches for pipe line laying 94909141 
11 Utility Shifting for laying of pipe network 5743727 
Total (A) 1140630717 
12 Provisional Sum for various works Like Highway Crossing and Railway 12128967 
Crossing, Express Feeder for Electrical Work 
Add Royalty Charges 2963527 
Add 1 % for labour Insurance on PWD Items 2705486 
Grand Total A 1158428697 
| __B___| For Central And East 
Providing, laying of Gravity Feeder Network from MBR to ESA SUMPS 204342890 
from 150mm to 1500mm dia MS DI/MS of 13.138 Km 
2 Providing & Constructing Sump and Pump House for 02 nos of locations, 24103940 
capacity from 0.5 ML to 1.5 MI including all civil works of pumping station. 
Providing and constructing commissioning of new Pumping Machinery at new 
3 locations & revamping of existing pumping machinery and allied electrical 59237131 
works including automation of pumping stations at various zones 


पृष्ठ७पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 


Providing, laving of Rising main Network from sumps to ESR from 200 mm 


4 to 1500mm dia Dt K-9 for the length of 1.640 Km 4. | 
5 Providing & Constructing Elevated Service Reservoirs from 0.5 ML to 3.0 395830535 
ML and staging height from 15 to 30M 4+5 =09 no's of ESR 
| 6 | Water Supply Distribution Network for 94 nos of DMA pipe dia range from 83965801 
150mm to 600m dia DI K-9 and length of 2.700 Km 
7 Providing and fixing Full Bore Electromagnetic Bulk Water Meter in feeder 36163982 
main, ESR Inlet and DMA meter for Equitable Water Distribution in Network. 
| 8 | Construction of Plinth Protection, Compound Wall Watchman Cabin & 31186650 
Miscellaneous work in ESR Campus. 
| 9 | National Highway crossing by Trenchless Technology for Pipeline Laying 7922130 
10 Road Restraining: Repairs for Excavated trenches for pipe line laying 66573608 
11 Utility Shifting for laying of pipe network 5743727 
Total (B) 940684714 
12 Provisional Sum for various works Like Highway Crossing and Railway 4164967 
Crossing, Express Feeder for Electrical Work 
Add Royalty Charges 2963527 
Add 1 % for labour Insurance on PWD Items 2705486 
Grand Total B 950518694 
C For Vartak 
1 Providing, laying of Gravity Feeder Network from MBR to ESR/SUMPS 103692310 
from 150mm to 1500mm dia MS DI/MS of 3.366Km 
Providing & Constructing Sump and Pump House for 02 nos of 
2 locations, capacity from 0.5 ML to 1.5 ML including all civil works 11029190 
of pumpoing stations 
Providing and constructing commissioning of new Pumping Machinery at new 
3 locations & revamping of existing pumping machinery and allied electrical 25843935 
works including automation of pumping stations at various zones 
4 Providing, laying of Rising main Network from sumps to ESR from 300 mm 20080230 
to 1500mm dia DI K-9 for the length of 3.530 Km 
5 Providing & Constructing Elevated Service Reservoirs from 0.5 ML to 3.0 102966840 
ML and staging height from 15 to 30M 2+2=4 no's ofESR 
| 6 | Water Supply Distribution Network for 94 nos of DMA pipe dia range from 171048292 
150mm to 600m dia DI K-9 and length of 21.445 Km 
7 Providing and fixing Full Bore Electromagnetic Bulk Water Meter in feeder 17046893 
main, ESR Inlet and DMA meter for Equitable Water Distribution in Network 
|" १७-) Construction of Plinth Protection, Compound Wall Watchman Cabin & 5111940 
Miscellaneous work in ESR Campus. 
| 9 | National Highway Crossing by Trenchiess Technology for pipeline laying 55893130 
10 Road Restraining : Repairs for Excavated trenches for pipe line laying 85076699 
11 Utility Shifting for laying of pipe network 5743727 
12 Trail Run for 1 year 1353568 
Total (C) 604886754 
13 Provisional Sum for various works Like Highway Crossing and Railway 7314966 
Crossing, Express Feeder for Electrical Work 
Add Royalty Charges 2963527 
Add 1 % for labour Insurance on PWD Items 2705486 
Grand Total 617870733 
Grand Total A+B+C (D) 2686202185 
Add 18 % GST on D 483516393 
Total (E) 3169718578 
Add 1 % for Technical Sanction on D (F) 26862022 
Non GST Work Total (G) 40615939 
Gross Total (E+F+G) 3237196539 
Say Rs. |_ 323.72 Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांका पासून 
२४ महिने 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 


०३. 


ठाणे महानगरपालिकेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत ठाणे 


महानगरपालिकेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी २४ महिने 


राहील. 


०४. ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खाळीलळ अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१ 


४.२ 


४.३ 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


४.१० 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा ठाणे महानगरपालिका राहील. 

प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा ठाणे महानगरपालिकेमार्फत 
भरण्यात यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. 
पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द 
करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ 
४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या 
प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला 
जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी सांगड 
(Convergence) घालणे आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून 
मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 
येणारा निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 


आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी 


४.११ 


४.१२ 


४.१३ 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर ठाणे महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात येईल. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास 
सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र 
हिऱ्याचाव त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास 
सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात ठाणे 
महानगरपालिकेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक 
असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा 
व्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले 
जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता 
व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ 
दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र. ०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 


पृष्ठ७छपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 


०५. 


केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

४.१८ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात 
यावी. 

४.१९ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत 
महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

४.२० ठाणे महानगरपालिकेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर 
कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या 
प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे 
व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 

मार्गदर्शक सुचना ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१६४८४३९३२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


र्‌, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
S H R | KA N 1 DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 

o=Mantralaya, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


C ANDGE/ Sass 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव,पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचाळक,नगरपंचायत प्रशासन संचाळनालय ,मुंबई. 


१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग. 


पृष्ठछपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.८२/नवि-३३ 


१२. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 

१४. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठछपैकी७ 


